सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून 
राज्यातील मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे 
संगणकीकरण या अंतर्गत येरवडा मध्यवर्ती 
कारागृहातील उर्वरीत भाग तसेच तळोजा, 
नागपूर व नाशिक येथील मध्यवर्ती 
कारागृहाच्या संगणकीकरणाच्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व खर्चास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ४ जुले, २०१३ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. इप्र/संगणकीकरण/कक्ष(६)/३६९९/पुणे-१, दिनांक ६.५.२०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. इप्र/संगणकीकरण/कक्ष(६)/४५४२/पुणे-१, दिनांक ५.६.२०१३ 
3) शासन निर्णय क्रमांकः शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र. ८५/ २०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५/४/२०१३ 
शासन निर्णय 
राज्यातील मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे संगणकीकरण या अंतर्गत येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील उर्वरीत 
भाग तसेच तळोजा, नागपूर व नाशिक येथील मध्यवर्ती कारागृहातील संगणकीकरणासाठी सन 2093-98 या 
वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून रुपये १,४०,००,०००/- (रुपये एक कोटी चाळीस 
लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम मंजूर करण्यात आली आहे. अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे 
यांनी राज्यातील कारागृहाचे संगणकीकरण गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि. पणजी या संस्थेकडून करण्यात येणार 
असल्याचे नमूद करुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील उर्वरीत भाग तसेच तळोजा, 
नागपूर व नाशिक मध्यवर्ती कारागृहातील संगणकीकरणासाठी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी होणा-या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 


2. 


संगणकीकरणासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर आणि मनुष्यबळ (Software & Support Staff 
(Manpower) हे गोवा शासनाच्या अधिपत्याखालील शासन अंगिकृत कंपनी असलेल्या गोवा 


इलेक्ट्रॉनिक्स लि. पणजी या संस्थेकडून घेण्यात यावे, तसेच LAN आणि Hardware ची उपकरणे जेथे 
उपलब्ध असतील तेथे ॥॥5७। ने ठरविलेल्या दरसूचीप्रमाणे खरेदी करण्यात यावी. उपकरणे जेथे 


उपलब्ध नसतील तेथे विहित प्रक्रियेनुसार खरेदी करण्यात यावीत. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि. पणजी या 


संस्थेकडून सदर उपकरणे खरेदी करण्यास हरकत नसावी असे अभिप्राय माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने 
fed आहेत. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर 


कंपनीसोबत करार करुन सदरहू उपकरणांची खरेदी विहित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 
१) येरवडा मध्यवर्ती कारागृहासाठी 


अ.क्र | खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तुचे नग प्रती नग रक्‍कम रुपये 
नांव रक्‍कम 
१, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर 4 ४१,८१२/- २,०९,०६०/- 
फीज 
२. डाटा इंट्री ऑपरेटर फीज ८ ६,२५०/- ५०,०००/- 
३. लॅन ४० १५,०००/- ६,००,०००/- 
संगणकांसाठी 

४. फिंगर प्रिट स्कॅनर ७ ५,६५०/- ३९,५५०/- 
५. । ऑन लाईन युपीएस २ (५ Healy) | १,००,०००/- 

२,००,०००/- 

६. प्रिंटर ३ १८,०००/- 
६,०००/- 


एकूण रुपये -११,१६,६१०/- 


२) तळोजा, नाशिक व नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहासाठी 


अ.क्र | खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तुचे नग प्रती नग रक्‍कम | रक्कम रुपये 
नांव 
१. । गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर ५ ३,१६,८५५.२०/-। १५,८४,२७६/- 
फीज 
२. | डाटाइंट्री ऑपरेटर फौज ह ६,२५०/- ५०,०००/- 
Ee लॅन ४० १५,०००/- ६,००,०००/- 
संगणकांसाठी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 


अ.क्र । खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तुचे नग प्रती नग रक्‍कम | रक्कम रुपये 
नांव 

४. । फिंगर प्रिंट स्कनर ७ ५,६५०/- ३९,५५०/- 

षु. संगणक आय ५ ४० ४०,०००/- १६,००,०००/- 

६. । किओस ae १,३७,०००/- १,३७,०००/- 

७9, प्रिटर eT &,000/- &0,000/- 

८. | SM लाईन युपीएस १(२केव्हीएऐ) व ८०,०००/- १,८०,०००/- 

१(५ केव्हीए) १,००,०००/- 

९. | स्कॅनर २ २१,५००/- ४३,०००/- 
एका कारगृहाकरीता आवश्‍यक रक्‍कम रुपये ४२,९३,८२६/- 
तीन कारागृहाकरीता लागणारी रक्‍कम रुपये १,२८,८१,४७८/- 

गोषवारा 
अ.क्र खरेदी करण्यात येणाऱ्या कारागृहाचे नाव रक्‍कम रुपये 
१ _ । येरवडा मध्यवर्ती कारागृहासाठी ११,१६,६१० 
२ तळोजा, नाशिक व नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहासाठी १,२८,८१,४७८ 
एकूण १,३९,९८,०८८ 


३. 


यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष 


२०५६- तुरुंग (००) (१५) मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे संगणकीकरण (२०५६ ०२०४) (ऑर्थररोड) १७ 
संगणक खर्च, ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या लेखा शीर्षाखाळी उपलब्ध होणा-या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/ २००८/ विनियम, दि.१५ मे, 


२००९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ Helles भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, अनुक्रमांक-२८- 
अ, नियम ७६ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 


५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २५/४/२०१३ सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१३ या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा 
व्याप्तीत Jeo होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची 
मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता नाही. राज्यातील कारागृहातील संगणकीकरणासाठी सन २०१३-१४ या 
वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर झालेल्या रुपये १,४०,००,०००/- (रुपये एक कोटी 
चाळीस लक्ष फक्त) इतक्या रक्‍कमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र.८५/ 
२०१३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५/४/२०१३ नुसार ८०% रक्‍कम म्हणजेच रुपये १,१२,००,०००/- (रु. 
एक कोटी बारा लक्ष फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७०४१५१४४१०८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


7 Digitally signed by Bhairawnath 
Bhairawnath 2000000. 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


Bhalchandra manarasutra, 0 - 


GOVERNMENT OF 
Parkhi Dato anata क ती 
(भै. भा. पारखी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. कारागृह उमपहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उमपहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 
४. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

५. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

६. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

७. अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 
é 
र 


. अधीक्षक, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई, 
. अधीक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 


१०.अधीक्षक, नाशिक मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक, 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अलिबाग, 

१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 

१९.अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

२०.निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


